महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.९९/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: 92 ऑगस्ट, २०२२ 


आदेशा 


श्रीम.श]ैळा जंगम, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग यांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील पुराभिलेख संचाळनालय, मुंबई यांच्या अधिनस्त पुणे पुरालेखागार कार्यालयातील “सहायक 
संचालक” या पदावर प्रथमत: दोन वर्षासाठी खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


3) 


श्रीम.शैला जंगम, कक्ष अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, त्यानंतर दोन वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदाचा कार्यभार सूपूर्द करुन त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला 
त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 

जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 
त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची 
लेखी नोटीस झासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा.....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट 
दोन व तीन ) मधील तरतुदी विचारात घेऊन जलसंपदा विभाग व पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांनी 
श्रीम.]शैला जंगम यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 

३. श्रीम.शौळा जंगम, कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी जलसंपदा विभागामार्फत 
हाताळण्यात येतील. 

४.  श्रीम.शैला जंगम, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुकक्‍्तीवरील नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी जलसंपदा 
विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.९९/१४-ब 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१२१८२००१०२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


igitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

20=8a5b973b0795ae988a7c005050/9180a8021798aScled41ad 
8a72725a47b4f0, ७०5310९ 


yde=400032, st=Maharast 
54B11B1CCBDC577D71DCE3B313C3FEFSDC2AD659E 
360F73B682D6B6FCCBRAECF, cn=GAJANAN BHIMRAO GURAV 
2022.08.12 18:24:28 +05'30 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (सेवा)सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह/उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग - त्यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या 
अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक प्रत या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 
५) संचालक, पुणे पुरालेखागार, पुणे 
६) श्रीम.शैला जंगम, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 
७ निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


